मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२३/प्र.क्र.११/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०९ जून, 2023 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३२३/प्र.क्र.११/१४-अ, 

दिनांक २३.०१.२०२३. 

शासन परिपत्रक 

मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन 
दिनांक २३.०१.२०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. यासंदर्भात आक्षेप/त्रुटी 
असल्यास दिनांक ०६.०२.२०२३ पर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन 
विभागांना कळविण्यात आले होते. त्यास अनुसरुन काही वरिष्ठ स्वीय सहायकांच्या आक्षेप/त्रुटींची 
दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची तयार करताना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
अधिसूचना २१.०६.२०२१ महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा 
अवलंब करण्यात आला आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या दिनांक २९.१२.२०१७ व दिनांक ७.५.२०२१ मधील 
सुचनांनुसार सन २०१७-१८ पासून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे दिनांक 
१.१.२०१८ पासून पुढील वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर पदोन्नती दिलेल्या निवडश्रेणी लघुलेखकांना अद्याप 
नियमित नियुक्तीचा दिनांक देण्यात आला नाही. त्यामुळे त्यांची ज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली नाही. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घ्यावी. 
तसेच, आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
५. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०९१७३०२६७३०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VRISHALI VINOD 
BHINGARDE 


(वृषाली. वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-आ). 


वर्गाचे नांव - वरिष्ठ स्वीय सहायक 


श्रेणी - (एस-२४ :७११००-२११९००) 
१ , २०२३ रोजीची अंतरीम ज्येष्ठतासूची ( दि.१.१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालाव 
अ.क्र. | नियम ३ (२) | श्री/ वरिष्ठ स्वीय मराठी/ । प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा संबंधित स्थानिक नियम ३ (२)(अ) | ज्येष्ठतेचा/ शेरा 
(ब) नुसार | श्रीमती | सहायकांचे नांव | इंग्रजी दिनांक पदावरील पदोन्नतीचा नुसार संवर्गात तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग दिनांक प्रत्यक्ष रुजू पदोन्नतीचा 
क्रमांक दिनांक दिनांक 

| a | 2 3 4 ६ ie ee = tl ८ ९ | 9 = ae) १२ १३ | we 

शि ied श्री मराठी अज सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०५-६५ ३०-०४-२०२३ पदोन्नत ०८-०२-०० ०८-०२-०० ०८-०२-०० सेवानिवृत्त 

२ २ श्रीमती मराठी । अजा ।सामान्य प्रशासन विभाग २१-०७-६६ ३१-०७-२०२४ पदोन्नत १९-०८-०४ १९-०८-०४ १९-०८-०४ 

३ ३ श्रीमती मराठी अजा ।गृह विभाग ०१-०५-६७ ३०-०४-२०२५ पदोन्नत ३०-१२-१० ३०-१२-१० ३०-१२-१० 

8 8 श्री मराठी | विजा(अ) विधि व न्याय विभाग ०१-०७-६९ ३०-०६-२०२७ पदोन्नत १९-०१-१२ १९-०१-१२ १९-०१-१२ 

4 षु श्री मराठी अजा ।सामान्य प्रशासन विभाग ०७-१०-६८ ३१-१०-२६ पदोन्नत २६-०२-१४ २६-०२-१४ २६-०२-१४ 

& & श्री मराठी अजा वित्त विभाग १२-०८-६७ ३१-०८-२५ पदोन्नत २६-०२-१४ २६-०२-१४ २६-०२-१४ 

9 9 श्रीमती मराठी | अजा ।पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ०६-०६-६६ ३०-०६-२४ पदोन्नत २६-०२-१४ २६-०२-१४ २६-०२-१४ 

८ ८ श्री म.रा.धात्रक मराठी | भज (ड) [Prater विभाग ०२-०३-६९ ३१-०३-२७ पदोन्नत २६-०२-१४ २६-०२-१४ २६-०२-१४ 

९ ९ श्री मराठी | खुला गृह विभाग २३-०६-६५ ३०-०६-२३ पदोन्नती ०८-०२-१८ ०८-०२-१८ ०८-०२-१८ सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.०८.०२.२०१८ 
रोजी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
आली. त्यामुळे ज्येष्ठता 
अनिश्चित आहे. 

; ० || ० श्री मराठी इमाव |नगर विकास विभाग १३-०२-६५ २८-०२-२३ पदोन्नती १६-०३-२० १६-०३-२० १६-०३-२० | सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.१६.०३.२०२० रोजी 
खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली. 
त्यामुळे ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 

| ११ | q 1११ | q श्रीमती मराठी | खुला ।नगर विकास विभाग ०३-०५-६६ ३१-०५-२४ पदोन्नती २०-०४-२१ २०-०४-२१ २०-०४-२१ [सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 

फ्रमती Ea खुला च्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन 

१२ १२ श्री मती इंग्रजी खुला We विभाग ०६५६-०४-७१ ३०-०४-२९ पदीन्नती 20-08-24 20-08-24 20-08-24 निर्णयान्वये दि.२०.०४.२०२१ व 


अ.क्र. | नियम ३ (२) श्री/ वरिष्ठ स्वीय मराठी/ । प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा संबंधित स्थानिक नियम ३ (२)(अ) | ज्येष्ठतेचा/ शरा 
(ब) नुसार | श्रीमती | सहायकांचे नांव | इंग्रजी दिनांक पदावरील पदोन्नतीचा | नुसार संवर्गात तात्पुरत्या 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग दिनांक प्रत्यक्ष रुजू पदोन्नतीचा 
क्रमांक दिनांक दिनांक 
Za 2 3 FB षु ६ 1७ | ८ ९ ae a al १२ १३ | वेठ | 
१३ १३ श्री ता.द.पाटील मराठी खुला |सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०६-६७ ३१-०५-२५ पदोन्नती २०-०४-२१ २०-०४-२१ 20-08-24  |२०.०७.२०२१ रोजी खुल्या 
98 98 शु.र.पाटकर | मराठी | इमाव feat | «(ROBEY ३००७२३ Taal २००४२१ २०-०४-२१ 5520 वतील ee 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
१५ १५ श्रीमती |।म.अ.तोरस्कर मराठी | खुला ।कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग | ०५-१०-६८ ३१-१०-२६ पदोन्नती २०-०७-२१ २०-०७-२१ २०-०७-२१ देण्यात आली. त्यामुळे 
ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 
१६६ १६ श्री सु.भा.जाधव मराठी | अजा |महसूल व वन विभाग २७-०८-६८ ३१-०८-२६ पदोन्नती ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ [सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
ऱ इमाव Taal च्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन 
१७ १७ सं.सु. | मराठी | ठं इमाव [qe विभाग | २६-१२-७३ ३१-१२-३१ पदोन्नती ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ _ |नेर्णयान्वये दि..९.२०२२ रोजी 
Ta १८ श्री हे.ना.धनु मराठी । विमाप्र निक बांधकाम विभाग २६-१०-६७ ३१-१०-२५ पदोन्नती ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ [खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
१९ १९ सं.कि. ] | इंग्रजी | र्ज खुला |जलसंपदा विभाग १२-०५-७२ ३१-०५-३० पदोन्नती ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ०प-०९-२२.  ।निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
aaah = निर रज खुला aah aa पदोन्नती पदोन्नती देण्यात आली. 
२० २० श्रीमती ।ज्यो.भा.कोकितकर मरा खुला सार्वजनिक बांधकाम विभाग २९-०२-६८ २८-०२-२६ पदोन्नती ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ ०५-०९-२२ त्यामुळे ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 


